पोलीस ठाणे, समुद्रपूर, जि. वर्धा, येथील 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता 
प्रकार-२ ची १० शासकीय निवासस्थाने व 
प्रकार-३ चे एक निवास्थान यांच्या इमारतींच्या 
बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोप्रमा -०९१६/प्र.क्र.६२४ /पोल-७, 
२रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०१६. 


वाचा :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमंस/२७-बी/ 
२८बी-२/ समुद्रपूर-वर्धा-निवा.बांध./६१/२०१५, दिनांक १३.०४.२०१६. 


शासन निर्णय 


पोळीस ठाणे, समुद्रपूर, जि. वर्धा, येथील पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता 
प्रकार-२ ची १० शासकीय निवासस्थाने व प्रकार-३ चे एक निवास्थान यांच्या इमारतींच्या 
बांधकामासाठी, संदर्भाधीन पत्राव्दारे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, रु.२,७९,१२,८४१/- 
(रुपये दोन कोटी, एकोणऐंशी ळाख बारा हजार आठशे एकेचाळीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास, खालील अटींच्या अधीन राहून, याव्दारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी:- 


Ee) 
— 


सदर अंदाजपत्रकास व नकाशांना अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर, 
यांचे साक्षांकन घेण्यात यावे. 
सदर कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करु नये. 
३) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHR 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

4) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवळी विस्तृत अंदाजपत्रक 

करुनच काम हाती घ्यावे. 

२. सदर बांधकामाचा निधी मागणी क्र. “बी-१० मुख्यलेखाशीर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय 
सेवांवरील भांडवली खर्च, (००) ८०० इतर खर्च (००) (०५) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माणसाठी 
बांधकाम करणे (४०७० ०१५१) (योजनांतर्गत), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून 
तो चालू वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ट्ट 


x 


शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा -०९१६/प्र.क्र.६२४ /पोळ-७, 


रः 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, 
उप-विभाग-पाच, अनुक्रमांक-१, अनुसार प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्रदान 


केलेल्या WEA वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१२२०१७११२४८७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


(२ SGM ST ०८ wW AH _-2 
YS~X He WS wa i AT IS *->  *-*€ १-4 


vo 


प्रत, 


A 0 


Cc AN 


YS ware &-* > 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
DN: c=IN, o=Government Of 


Swa p Nn i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3a 


G ova | B OMS A: ७१2७०७०५०44३७८७4०88832043१८१ 
21052१, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2016.12.20 17:14:27 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर. 
पोलीस अधीक्षक, वर्धा जिल्हा, वर्धा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


